उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता) 
यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 

सन २०२१-२२ ची पुरक निवडसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ मार्च, २०२३. 
शासन आदेश :- 
कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता)(स्थापत्य) या निम्न संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट 


अ” मध्ये उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर रूपये ५६,१००-१,७७,५००/- Pay Band S-2o0 या 
वेतनश्रेणीमध्ये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील विहित अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 

अटीव शर्ती -: 

() सदर पदोन्नती, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची 
प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात आळी आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत 
आहेत. 

(i) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित 
पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित 
पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग/उपविभाग बंद 
झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्‍यकता 
भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, होवटच्यास प्रथम (Last come first go) 
या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 

(i) उपरोक्त तक्त्यात नमूद अभियंत्यांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी/शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तथापि, सदर 
अभियंत्यांविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित असल्यास; हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 

(७ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-ब यांच्या 
शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 
दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठेतेनुसार मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 

(v) उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नत अभियंत्यांनी या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून १ 
महिन्यात पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरून त्यांना 
दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. उपविभागीय अधिकारी (स्था.) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, 
पदोन्नत अभियंत्याने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(Vi) सदर पदोन्नती जरी तात्पुरती असली तरी कालांतराने ती नियमित होत असल्यामुळे जे अभियंते 
पदोन्नती नाकारतील, त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्यास तो काढून 
घेण्यात येईल, याची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. संबंधित पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (शाखा 
अभियंता) यांनी उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
तात्काळ शासनास सादर करावा. 

(vi) उपविभागीय अधिकारी (स्था) पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 
याबाबत दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. जे अधिकारी 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 

(vil) पदोन्नती आदेझ्ानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू 
करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास याबाबत 
संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर/आस्थापना अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

(x) सदर पदोन्नती ही तात्पुरती असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द होण्याच्या 
अधीन राहून करण्यांत येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उपविभागीय अधिकारी (स्था) संवर्गातील ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

हा आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०८१७१६२३०२२७ असा आहे. सदर शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BAPUSAHEBR {isceterctncesees 
SONAWANE a डा कळे 
(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) अ.मु.स. (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

२) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

३) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

४) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 

) 


प्रधान सचिव ,सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग (१२ व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई. 


(> 
ae 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०२१/प्र.क्र.३५(भाग-३)/२०२१/आ(वर्ग-२) 


) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
७ मुख्य अभियंता (जसं),जलसंपदा विभाग, अमरावती 
) मुख्य अभियंता(वि.प्र),जळलसंपदा विभाग, अमरावती 
) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 
१०) मुख्य अभियंता (जस) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
११) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१२) मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन,महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद 
१३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
१५) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
१६) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
१७ मुख्य अभिंयता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
१८) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र Wea, ATH 
१९) मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
२०) मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे 
२१ मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
२२) अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
२३) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद 
२४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे 
२५) उप सचिव(प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


२६) संबंधित अधिकारी यांना (संबंधित कार्यालयामार्फत) 
२७) कार्यासने-आ(वर्ग-१)/आ(तांत्रिक)/आ(शा.अ.),जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
२८) आ.(वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


4 


२५६८ 


२८६९ 


३२३३ 


3238 


323 


२३२४८ 


३२५१ 


३२५५ 


अधिकाऱ्याचे नांव 


संजय नरहरी ठाकूर 


महेंद्र अमृतराव बाळसराफ 


दत्ता हरीभाऊ जोशी 


रामकिशन भिकनराव सोनवणे 


sear विनायक जोशी 


अशोक संभाजी कंबानी 


प्रशांत भालचंद्र देशपांडे 


चंद्रशेखर श्रीधरराव देशमुख 


जात प्रवर्ग 


अ.ज. 


अ.ज. 


इ.मा. व 


अ.जा. 


विवरणपत्र 
मागणी 
केलेला 

महसूल विभाग 


अमरावती 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


नागपूर 


नागपूर 


औरंगाबाद 


अमरावती 


महसुल विभाग 
नियमानुसार वाटप 
करण्यात आलेला 

महसुल विभाग 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


नागपूर 


नागपूर 


औरंगाबाद 


पदोन्नतीनंतर प्रस्तावित केलेली पदस्थापना 


(Se epee 
मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, गुण 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर अंतर्गत गुण नियंत्रण विभाग, 
अकोला अंतर्गत गुण नियंत्रण उपविभाग शेगांव या 
रिक्‍त पदी 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
(जलसंपदा विभाग) औरंगाबाद अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा 
प्रकल्प मंडळ नांदेड अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र.८, नांदेड अंतर्गतउर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१९ मुदखेड या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास 
जलसंपदा विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता ,उर्ध्व 
गोदावरी,जलसंपत्ती व्यवस्थापन पथक, औरंगाबाद 
या विभागीय कार्यालयातील रिक्‍त पदी 


अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद 
परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, गुण 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर या मंडळ कार्यालयातील 
रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण मंडळ, 
नागपूर अंतर्गत गुण नियंत्रण विभाग, वाही (पवनी) 
अंतर्गत उप कार्यकारी अभियंता या रिक्‍त पदी 


मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिचन, महाराष्ट्र राज्य, 
औरंगाबाद अंतर्गत रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत उपकार्यकारी 
अभियंता या रिक्‍त पदी 


अधिकाऱ्याचे नांव 


९ | ३२५७ मारोती पांडूरंग चौनपुरगे 


- ०। ३२५८ त्रिलोक बुधराम कापसे इ. मा. ब. 


; q | 3248-31 प्रमोद प्रभाकर कळंबे अ.जा. 


92] ३२६१ विशाल मोहन कोटेचा 


93) ३२६३ नारायण दादाराव ढगे 


. ४ | ३२६४ चंद्रकांत जगन्नाथराव दाळू इ.मा.ब. 


१५ | ३२६५ श्रीकांत सुधाकर तुपे विजा 


१६ | ३२६६-अ । श्री संजय प्रभाकर रेवळकर 


मागणी महसुल विभाग 


केलेला 
महसूल विभाग 


औरंगाबाद 


नागपूर 


औरंगाबाद 


अमरावती 


नाशिक 


पुणे 


नियमानुसार वाटप 
करण्यात आलेला 
महसुल विभाग 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,परळी वैजनाथ 


औरंगाबाद 


नागपूर 


औरंगाबाद 


नाशिक 


पुणे 


अंतर्गत 
लातुर लघु पाटबंधारे विभाग अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उप विभाग लातूर या रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत 
चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग, सिंदेवाही या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
(जलसंपदा विभाग)औरंगाबाद अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा 
प्रकल्प मंडळ, नांदेड अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र.६, नांदेड अंतर्गत उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.२१ उमरी या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, जळगांव 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव अंतर्गत उपसा 
सिंचन बांधकाम विभाग, जळगांव अंतर्गत बोदवड 
उपसा सिंचन बांधकाम उपविभाग, जळगांव 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा अंतर्गत 
लघु पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा अंतर्गत खडकपूर्णा 
प्रकल्प उ.वि.क्र.३, टाकरखेड भागीले मु. देऊळगांव 
राजा या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती अंतर्गत मध्यम व 
लघू पाटबंधारे विभाग, अचलपूर येथील उप 
कार्यकारी अभियंता या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता 
संघटना,नाशिक अंतर्गत धरण सुरक्षा विभाग क्र. १ 
नाशिक या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अंतर्गत 

भामा आसखेड धरण विभाग, पुणे या विभागीय 
कार्यालयातील उपकार्यकारी अभियंता या रिक्‍त पदी 


- 9} ३२७० अशोक भाऊराव STAR SAT. 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ अंतर्गत 
पाटबंधारे उपविभाग क्र. १ यवतमाळ येथील रिक्‍त 
पदी 


अधिकाऱ्याचे नांव 


१८ | ३२७३ दिलीप खिंदुलाल चौरागडे इ.मा.ब. 


१९ | ३३५४ तांबोळी सलीम महंमद इ.मा.ब. 


२०। ३३५९ संदीप कृष्णराव विभूते इ.मा.ब. 


प्रशांत वसंतराव जाधव 


३३६० 


सिनारे संजय कारभारी 


३३६६ 


३५६६ भागवत सुरेश नामदेव 


ज्ञानेश्वर सीताराम लेंडे 


८ 


२४ | ३५६७ इ.मा.व. 


२५। ३५७२ निलकंठ महादेवराव बुध्दे Sana. 


मागणी महसुल विभाग 


केलेला 
महसूल विभाग 


नागपूर 


नागपूर 


नागपूर 


नाशिक 


पुणे 


नागपूर 


नागपूर 


नियमानुसार वाटप 
करण्यात आलेला 
महसुल विभाग 


नागपूर 


नागपूर 


og 
ay 

og 
y 


पुणे 


नाशिक 


पुणे 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत 
चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग, सावली या रिक्‍त पदी 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ, पुणे अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी या 
रिक्‍त पदी 


अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता 
पथक, जलसंपदा विभाग नागपूर येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता,कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष 
कक्ष, पुणे येथील Rat पदी 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र WaT AST अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग, 
अहमदनगर अंतर्गत मुळा पाटबंधारे उपविभाग, 
नेवासा या रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
विभाग क्र.१ नारायणगाव या विभागीय कार्यालयातील 
उप कार्यकारी अभियंता या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द धरण विभाग वाही (पवनी) अंतर्गत 
गोसीखुर्द उजवा कालवा उपविभाग क्र.१४ नागभीड 
येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर या मंडळ कार्यालयातील सहायक 
अधीक्षक अभियंता या रिक्‍त पदी 


4 
Aa 


2g | ३५७५ किशोर उत्तमराव पाटील इ.मा.ब. 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द उपसा 
सिंचन मंडळ,आंबाडी (भंडारा) अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर 
येथील उपकार्यकारी अभियंता या रिक्‍त पदी 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
अ. | क्रमांक 
क्र. 
A} ३५८० फटींग प्रमोद हरिभाउ इ.मा.ब. 
२८ | ३६९२ विलास आत्माराम नेरल भ.ज.(ब.) 
२९ | ३७३७ नामदेव वामन महाळुंगे Baa 
30 | ३७३९ GRY महादेव उगले इ.मा.ब. 
39] ३७४० राजीव लक्ष्मणराव वसु इ.मा.ब. 
32] ३७४१ श्रीकांत निळकठराव नारेकर इ.मा.ब. 
३३ | ३८५६ गजानन पांडूरंग व्यवहारे इ.मा.ब. 


मागणी ।| महसुल विभाग 

केलेला | नियमानुसार वाटप 
महसूल विभाग | करण्यात आलेला 
महसुल विभाग 


नागपूर नाशिक 
नागपूर नागपूर 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री 
संकल्पन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
येथील सहायक अधीक्षक अभियंता या रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर 
अंतर्गत असोलामेंढा प्रकल्प नुतनीकरण विभाग क्र.२ 
सावली अंतर्गत असोलामेंढा प्रकल्प नुतनीकरण 
उपविभाग क्र.६, मुल येथील रिक्‍त पदी. 


अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मुंबई परिमंडळ, 
पाटबंधारे विभाग, ठाणे येथील Rea पदी 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, वाशीम 
पाटबंधारे मंडळ, वाशीम अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशीम अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग, मानोरा येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता,कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष 
कक्ष, पुणे येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता (उसिंयो), मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत संकल्पचित्र 
विभाग, उसिंयो-२ म.सं.सं., नाशिक अंतर्गत रिक्‍त 
पदी 

मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ औरंगाबाद 


औरंगाबाद औरंगाबाद 


अंतर्गत सहायक अधीक्षक अभियंता या रिक्‍त पदी 


